१४ व्या वित्त आयोगांतर्गत अलिबाग येथील प्रस्तावित 
कौटुंबिक न्यायालयाकरीता फर्निचरसाठी आवश्‍यक 
रु.२३,९१,८७६/- इतक्या रक्कमेच्या खर्चास प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: कौटुंन्या ११२०/५८१/प्र.क्र.१०५/का.९ 
मंत्रालय, मुंबई-३२ 
दिनांक :- १८ जानेवारी, २०२१ 


संदर्भ :- १) शासन निर्णय विधि व न्याय विभाग क्र. कौटुंन्या-१११६/प्र.क्र.२२२/का.९, दि.१८.०८.२०१७ 
२) शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. बीजीटी-२०.१०/प्र.क्र.६६/अर्थसंकल्प-२, दि.१०.०८.२०१० 
३) शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग- २, 
दि.१७.४.२०१५ 
४) मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.8(//॥ ६०४९/१९९० (३७/१२४५/१८७९५, 
दि.०८.१२.२०२० 
प्रस्तावना :- 
विधि व न्याय विभाग संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये १४ व्या वित्त आयोगांतर्गत राज्यात ५ वर्षाच्या 
कालावधीकरिता ९ कोटुंबिक न्यायालये स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामध्ये रायगड-अलिबाग 
येथील कौटुंबिक न्यायालयाचा समावेश आहे. प्रबंधक (निरीक्षणे-२), उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई यांनी 
संदर्भ क्र. ४ येथील पत्रान्वये १४ व्या वित्त आयोगांतर्गत अलिबाग येथील प्रस्तावित कौटुंबिक न्यायालयाकरीता 
फ़र्निचर पुरवठा करण्यासाठी कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अलिबाग यांनी तयार केलेले 
रु.२४,९४,०९३/- इतक्या रक्कमेचे अंदाजपत्रक प्रशासकीय मान्यतेकरीता सादर केले आहे. सदर अंदाजपत्रकात 
५% Centage Charges (रु.१,०२,२१७/-) अंतर्भूत केळे आहेत. तथापि Centage Charges चा खर्च मा. उच्च 
न्यायालयाच्या दि.१६.०२.२००४ च्या Co-ordination committee च्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयानुसार 
वगळण्याचे मा.उच्च न्यायालयाने संदर्भ क्र. ४ येथील पत्रात नमूद केले आहे. त्यानुसार सदर ५% Centage 
Charges वगळून उपरोक्त प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 
मा. उच्च न्यायालयाकडून प्राप्त प्रस्तावानुसार, १४ व्या वित्त आयोगांतर्गत अलिबाग, जिल्हा रायगड येथील 

प्रस्तावित कौटुंबिक न्यायालयाकरीता फ़र्निचर पुरवठा करण्यासाठी कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग, अलिबाग यांनी परिगणित केलेल्या रु.२४,०४,४१३/- इतक्या रक्कमेच्या अंदाजपत्रकातून 4% Centage 
Charges वगळून, रु.२३,९१,८७६/- (तेवीस लक्ष एक्क्याण्णव हजार आठरे शहात्तर फक्त) इतक्या रक्कमेच्या 
खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. याबाबतची विगतवारी पुढीलप्रमाणे: 


अ.क्र घटक रक्‍कम 

| a | अंदाजित रक्‍कम रु.२०,४४,३३८.४० 

२ १२% GST रु. २,४५,३२०.६१ 
३ 4% Centage Charges रु. 9,02,29G.82 
° 6% Contingencies रु. ८१,७७३.५४ 
षु १% Labour Insurance रु. 20, 883.3¢ 
& एकूण (94+24+34+8+4) रु. २४९४०९२.८५ 
4% Centage Charges वजावट (६-३) रु.२३,९१,८७५.९३ 

अंतिम मान्यताप्राप्त खर्च रु. २३,९१,८७६/- 


शासन निर्णय क्रमांकः कौटुंन्या ११२०/५८१/प्र.क्र.१०५/का.९ 


२. सदर प्रशासकीय मान्यता खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे: 

अ) कोटुंबिक न्यायालय, रायगड-अलिबाग करिता आव्यक फर्निचर विहित प्रमाणिकृत आकारमानाचे 
असावे. ते महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम विभाग नियम पुस्तिकेच्या परिशिष्ट २६ मध्ये विहित केलेल्या 
फर्निचरच्या प्रमाणाच्या धर्तीवर आणि प्रत्यक्ष कर्मचारी वृंदांची संख्या विचारात घेऊन निश्चित करावे. 

बो याप्रकरणी नेहमीची कार्यपद्धती आणि इतर सर्वसाधारण निर्देशांचे अनुपालन करण्यात यावे. 

३. याकरिता येणारा खर्च मागणी क्रमांक जे-१, २०१४-न्यायदान, १०२-उच्च न्यायालये, (१३) १४ व्या वित्त 
आयोगांतर्गत योजना, (१३)(०२) कौटुंबिक न्यायालये (अनिवार्य), संकेतांक क्रमांक (२०१४ ०६०१), १३-कार्यालयीन 
खर्च या लेखाशिर्षाखाली संबंधित वित्तीय वर्षासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पीय अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 

४. सदर शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तीका-१९७८, भाग-पहिळा, उप विभाग-दोन मधील 
अ.क्र.३७, नियम क्र.९० अन्वये प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेले अधिकार व वित्त विभागाच्या 
अनौपचारिक संदर्भ क्र. अनौ.सं.क्र.३/२०२१/व्यय-५ दिनांक ११/०१/२०२१ अन्वये मिळालेल्या मान्यतेस 
अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

५. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०११८१२३१०५२८१२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Anand Bharat ota pear dae int 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=73fc506cde4a9660a8d8a1 bbbb09770620a8e0483814 


Hodawadekar हन नात 
(आनंद भारत होडावडेकर) 
उप विधि सल्लागार-नि-उप सचिव 

प्रत आवश्‍यक त्या कार्यवाहीसाठी अग्रेषित :- 

१) मा. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई. 

२) प्रबंधक (निरीक्षणे १ व २)/वित्त व अर्थसंकल्प, उच्च न्यायालय, मुंबई. 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग. 
महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, रायगड, 
वित्त विभाग (व्यय/५), मंत्रालय, मुंबई 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई 
कार्यासन अधिकारी, कार्यासन २३/२४/२५, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती-का.९. 


Av 


8 


0. ८:४४ 
CS Ne Ee OE See 


C 


vo 


पृष्ठ २ पैकी २ 


